शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/मशि-१ 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर,२०२३. 


शासन AT क्रमांक संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.२७५/मशि-१,दिनांक १३.०१.२०२३. 
शासन आदेडा क्रमांक संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.२७५/मशि-१,दिनांक 09.02.2023. 
शासन आदेडा क्रमांक संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.११५/मशि-१,दिनांक ०६.०७.२०२३. 
संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. कार्यभार-२०२३/सहसंचालक/प्रशा-१/६७, 
दि.२५.०९.२०२३. 


शासन आदेशा 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, गट-अ व सहसंचालक (प्रशासन),महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार 
काही अध्यापक/प्रशासन अधिकारी यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात सोपविण्यात आळा होता. तसेच, 
संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील शासन आदेशान्वये त्यामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करून 
काही नवीन अध्यापकांकडे विभागीय सहसंचाळक, उच्च शिक्षण या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्पुरत्या 
स्वरुपात पुढील आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात आला आहे. 
२. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी संदर्भीय क्र.४ येथे नमूद पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण या पदाच्या अतिरिक्त कार्यभारामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव 
बदल करण्यात येत आहे. 
३. ज्या विभागीय सहसंचालकाकडे कार्यालय बदलून अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत आहे, त्यांचा 
तपशिल “प्रपत्र-अ” येथे नमूद केला आहे. याशिवाय नव्याने विभागीय सहसंचालक पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार सोपविण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा तपशिल "प्रपत्र-ब” येथे नमूद केला आहे. यानुसार 
अतिरिक्त कार्यभाराबाबतचे नवीन आदेश निर्गमित होत असल्याने ज्या विभागीय सहसंचालकांचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार याव्दारे संपूष्टात आणण्यात येत आहे, त्याचा तपशिल "प्रपत्र- क” येथे नमूद केला आहे. 


४. डॉ. हरिभाऊ शिंदे, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला अतिरिक्‍त 
कार्यभार अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात पुढील ASIA चाळू राहील. 
प. उपरोक्त प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब येथे नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 


उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव पुढील शासन आदेश होईपर्यंत यापैकी जे 
आधी घडेल, त्या कालावधीकरिता त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण या पदावर अतिरिक्त कार्यभाराने तात्पुरती पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन Sea क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/मशि-१ 


६. विभागीय सहसंचालक पदांचा अतिरिक्त कार्यभार धारण करणारे प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक/वरिष्ठ 
प्रशासन अधिकारी सध्या ज्या वेतनश्रेणीत वेतन घेतात त्याच वेतनश्रेणीतील वेतन व भत्ते त्यांना अनुज्ञेय 
राहतील, व सदरहू वेतन व भत्ते त्यांना त्यांच्या मुळ आस्थापनेवरुन अदा करण्यात येतील. 
७. सदर आदेश प्राप्त होताच नव्याने विभागीय सहसंचाळक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविलेल्या 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविण्यात आलेल्या विभागीय सहसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेश होईपर्यंत 
तात्काळ स्विकारावा. याबाबतचा अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास 
सादर करावा. 
८. संचालक उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी "प्रपत्र- क” येथील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करुन ते त्यांच्या मूळ आस्थापनेवरील पदावर रुजू झाल्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३११०३१८२९०८७३०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

gtaly signed by ASHOK S MANOE 


AS H O K S M A N D DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY AND 


LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.11.03 18:28:48 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
१०) आदेशात नमूद संबंधित (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत) 
११) प्राचार्य, एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई. 
१२) संचालक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती. 
१३) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

१४)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६)सर्व सहसचिव/उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७)सर्व कार्यासने, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवडनस्ती (मशि-१) 


ea 622 Sf SSS SS 


) 
) 
) 
) 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/मशि-१ 


प्रपत्र-अ 
(कार्यभारात बदल करण्यात आलेले अधिकारी) 

अ. । नाव, पदनाम व महाविद्यालय/कार्यालय सध्याच्या अतिरिक्त कार्यभाराचे | नव्याने दिलेल्या अतिरिक्त 

क्र ठिकाण कार्यभाराचे ठिकाण 

7 . डॉ. किरणकुमार लक्ष्मण dex, सहयोगी | विभागीय सहसंचालक, विभागीय सहसंचालक, 
प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, | उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, 
अमरावती नांदेड. 

२. डा. केशव परबत तुपे, प्राध्यापक, शासकोय | विभागीय सहसंचालक, विभागीय सहसंचालक, 
विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. | उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 

३. | ST. उमेश भाऊरावजी काकडे, सहयोगी विभागीय सहसंचालक, विभागीय सहसंचालक, 
प्राध्यापक, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, | उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, 

सोलापूर. अमरावती. 

४. | डा. ASM खेमराज टेभेकर, सहयोगी विभागीय सहसंचालक, विभागीय सहसंचालक, 
प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, | उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, | उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, 
अमरावती अमरावती सोलापूर. 

५. डा. संतोष वाघुजी चव्हाण, सहयोगी प्राध्यापक, | विभागीय सहसंचालक, विभागीय सहसंचालक, 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती । उच्च शिक्षण, जळगाव विभाग, | उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, 

जळगाव. नागपूर. 

६. डा. संजय रामदास ठाकरे, प्राध्यापक, शासकोय | विभागीय सहसंचालक, विभागीय सहसंचालक, 
न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, नागपूर. उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, | उच्च शिक्षण, जळगाव विभाग, 

नागपूर. जळगाव. 
प्रपत्र-ब 
(नव्याने अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येत असलेले अधिकारी) 

अ.क्र. | नाव, पदनाम व महाविद्यालय/कार्यालय अतिरिक्त कार्यभाराचे ठिकाण 

पॉ . डा. संजय जगताप, सहयोगी प्राध्यापक, एलफिस्टन विभागीय सहसंचालक, 
महाविद्यालय, मुंबई उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल. 

2. SI. हरिभाऊ बंडुजी शिंदे, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, उच्च शिक्षण | विभागीय सहसंचालक, 

संचालनालय, पुणे उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 
प्रपत्र-क 
(कार्यभार संपुष्टात आणण्यात येत असलेले अधिकारी) 
अ.क्र. । नाव, पदनाम व महाविद्यालय/कार्यालय पदस्थापना संपुष्टात आणण्यात आलेले ठिकाण 
a ; डॉ. रामकृष्ण माणिकराव धायगुडे, सहयोगी प्राध्यापक, विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती. नांदेड. 
Digitally signed by ASHOK S MANDE 
ASHOK 5 Maharashtra, © = GOVERNMENT OF 
MANDE aoe 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


